महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा धोरण, २०१५ ची मुदत दिनांक ०१/०७/२०२० पासून 
या विषयाचे नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाढवून 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मातंधो-२०२०/(प्र.क्र. ४५ )/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जून, २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: आयटीपी-२०१३/ (प्र.क्र. २६५)/ उद्योग-२, दि. २५/०८/२०१५ 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय क्रमांक: आयटीपी-२०१३ (प्र.क्र. २६५/उद्योग-२, दि. २५/०८/२०१५ अन्वये 


जाहिर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- 


२०१५ चा कालावधी दि. ३०/०६/२०२० रोजी समाप्त होत आहे. नवीन धोरण तयार करण्यात येत 


असून दरम्यानच्या काळात प्रचलित माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०१५ 
ची मुदत दिनांक ०१/०७/२०२० पासून या विषयाचे नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाढविण्याचा 


निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२००६२५१७४१२८२३५१० असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay 
Shamkan 
Degaonkar ९ 


(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा.मुख्य सचिव ,मंत्रालय,मुंबई . 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


२ 
३. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४ 


मा. राज्यमंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा. मंत्री (सर्वी व मा. राज्यमंत्री (सर्व )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


विधानभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंधो-२०२०/(प्र.क्र. ४५ )/उद्योग-२ 


१०. 


११, 


१२. 
१२३. 
१४. 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


विधानभवन, मुंबई. 


मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


मा. उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 


सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (अत्यावश्‍यक सेवा विषयी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
प्रधान सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव (मदतकार्य व पुर्नवसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई. 


महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (स्वी 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंधो-२०२०/(प्र.क्र. ४५ )/उद्योग-२ 


३०. विभागीय आयुक्त, पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/मुंबई. 


३१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३२. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी afta, Fare, मुंबई 


३३. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 


३४. निमंत्रक, उद्योग मित्र, मुंबई. 


३५. उद्योग सह संचालक (माहिती तंत्रज्ञान), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


३६. संचालक, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मुंबई/पुणे. 


३७. उप महानिरीक्षक, मुंद्रांक शुल्क, मुंबई. 


३८. उद्योग विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव/कक्ष अधिकारी. 


३९. कक्ष अधिकारी (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४०. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


४१. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४२. उप सचिव (उद्योग-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४३. निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


